Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६, अंक १३ ] 


सोमवार , मे १८ , २०२० / वैशाख २८ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १८.०० 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा.) (ना.वि.पु.) म.शा.रा. , अ. क्र . ४० . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - नविशा -कार्यासन - १-निवड ६०-२०२०. 


, 


सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद , गडचांदूर यांनी नगर परिषद , गडचांदूर यांचेदिनांक १० जानेवारी २०२० 
रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीचेनिकाल जाहीर झाले नंतर , सदर निवडणुकीमध्ये उभे असलेल्या एकूण ९ ७ 

उमेदवारांपैकी ८१ उमेदवारांनी निवडणुकीचा 
निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत निवडणुकीमध्ये झालेल्या खर्चाचा हिशोब सादर केलेला आहे . पंरतु १६ ( सोळा) उमेदवारांनी 
निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आंत निवडणुकीमध्ये झालेल्या खर्चाचा हिशोब सादर केला नसल्याने या कार्यालयास 
दिनांक ६ मार्च २०२० रोजीचे पत्रान्वये कळविलेले आहे. 


नगर परिषद, गडचांदूर यांचे सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये उभे असलेल्या व निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ३० दिवसांचे आत निवडणूक खर्च 
सादर न करणा-या सोळाही उमेदवारांना, निवडणूक निकाल लागल्यानंतर ६० दिवसांचे आत नोटीस देण्यात आले, व त्यांना निवडणुकीचा हिशोब विहित 
मुदतीच्या आत सादर न केल्यामुळे आपणाविरुद्ध महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १६ चे पोट 
कलम ( १ड ) प्रमाणे कार्यवाही का करण्यात येवु नये ? याबाबत दिनांक २० मार्च २०२० रोजी लेखी खुलासा सादर करणेबाबत या कार्यालयाचे 
दिनांक १३ मार्च२०२० चे नोटीस अन्वये कळविण्यात आले . सदर नोटीस मुख्याधिकारी, नगर परिषद, गडचांदूर यांनी उपरोक्त, निवडणुकीचा 
हिशोब सादर न करणा- या उमेदवारांना तामिल केल्याबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर केलेला आहे . 


, 


ना - एक - अ-१ ( १५३४ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे १८ , २०२०/ वैशाख २८ , शके १९ ४२ 


सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्यधिकारी ,नगर परिषद , गडचांदूर यांचेकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार खालील परिशिष्ट- अ 
मध्ये दर्शविलेल्या निवडणूक लढविलेल्या १६ ( सोळा) उमेदवारांनी निवडणुकीच्या खर्चाचा अंतिम हिशोब विहीत मुदतीत सादर केलेला नाही. 


परिशिष्ट - अ 


अ.क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


उमेदवाराचे नाव 

( २) 
अर्चना चंद्रकांत मोरे 
शोभाबाई मारोती आगरकर 
सचिन वासुदेव गौरकार 
सुनिल मुकिंदराव अरकिलवार 
सुरेखा बाबाजी आपटे 
विजय झित्रुजी ठाकरे 
सिमा नवनाथ वरारकर 
करणसिंग ओंकारसिंग बुराणी 
प्रणाली मिलींद सोनटक्के 
मिलींद नारायण देवतळे 
अहमद म . शरीफ सिराज 
सविता रमेश चुदरी 
ऋशीकेश संतोष भारती 
भानुदास गंगाराम पाटील 
प्रभावती 

राजु 

पिंपळशेंडे 
ज्योती महालिंग कंठाळे 


उमेदवारी दाखल प्रभाग क्रमांक 

( ३ ) 
प्रभाग क्र . १ ( अ ) 
प्रभाग क्र . १ ( अ ) 
प्रभाग क्र . १ ( ब ) 
प्रभाग क्र . १ ( ब ) 
प्रभाग क्र . २ ( अ ) 
प्रभाग क्र . २ ( ब ) 
प्रभाग क्र . ३ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ३ ( ब ) 
प्रभाग क्र . ४ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ४ ( ब ) 
प्रभाग क्र . ४ ( ब ) 
प्रभाग क्र . ५ ( ब ) 
प्रभाग क्र . ६ ( ब ) 
प्रभाग क्र .७ ( अ ) 
प्रभाग क्र . ७ ( ब ) 
प्रभाग क्र . ७ ( ब ) 


उमेदवाराचा पत्ता 

( ४) 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा. गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 
रा . गडचांदूर 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


oc 


१५ 


१६ 


श्रीमती अर्चना चंद्रकांत मोरे, श्री . सचिन वासुदेव गौरकार, श्री . सुनिल मुकिंदराव अरकिलवार , श्रीमती सिमा नवनाथ वरारकर, श्री . करणसिंग 
ओंकारसिंग बुराणी, श्रीमती ज्योती महालिंग कंठाळे, श्रीमती प्रणाली मिलींद सोनटक्के , श्रीमती सविता रमेश चुदरी, श्री . ऋशीकेश संतोष भारती , 
रा . गडचांदूर, ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर या ९ उमेदवारांनी लेखी खुलासा सादर केलेला असून निवडणूक खर्चाचा हिशोब शपथ पत्रासह सादर न 
केल्याबाबतचे स्पष्टीकरण या कार्यालयात उपस्थित राहून सादर केलेला आहे . तर अहमद शरीफ सिराज या उमेदवाराने निवडणुकीचा अंतिम हिशोब 
देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत कोणतेही लेखी स्पष्टीकरण या कार्यालयात उपस्थित राहून सुद्धा सादर केलेले नाही . उपरोक्त १० उमेदवारांचे 
निवडणूक खर्चाबाबत शपथपत्र ( घोषणा पत्र) सादर न केल्याबाबतचे स्पष्टीकरण समर्थनीय नाही म्हणून अमान्य करण्यात येत आहे . तसेच उर्वरित 
६ उमेदवारांना नोटीस तामील होऊनसद्धा त्यांनी दिनांक २० मार्च २०२० रोजी लेखी खुलासा सादर केलेला नाही त्यामुळे त्यांना याबाबत काहीही 
म्हणायचेनाही असे समजून एकतर्फी कार्यवाही करण्यात येत आहे. 


सबब, मी , डॉ . कुणाल खेमणार , जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर , महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्यागिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम 
१६ ( १ड ) नुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. 


माहे , जानेवारी २०२० मध्ये गडचांदूर , नगर परिषदेच्या झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत परिशिष्ट - अ मधिल, निवडणूक लढविणारे सोळाही 
उमेदवारांना पुढील तीन वर्षांकरीता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषित करीत आहे. 


डॉ . कुणाल खेमणार , 


चंद्रपूर 
दिनांक १५ मे २०२० . 


जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


